पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या 
अधिनस्त विविध कार्यालयातील १७,१९१ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई ३११७/प्र.क्र.८३/पोळल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० ऑक्टोबर, २०१७. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११७/ प्र.क्र.१९/पोल-३, दि.०४.०३.२०१७. 
२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.पोआ/कक्ष-२(६)/रवका /१७६/ १७, 
दि.१८.०८.२०१७. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक., दि.०३.१०.२०१७. 


शासन निर्णय :- 

पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील १७,००४ अस्थायी पदांना गृह 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-१ येथे नमूद दिनांक ०४ मार्च, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१ मार्च, 
२०१७ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 


अ.क्र पदनिर्मिती केलेल्या एकूण पदांची मागील मुदतवाढ दिलेल्या 
शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक निर्मिती शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 

| गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३११०/ २,५६८ | शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीइ-३११७/ 
प्र.क्र.४२८/पोल-३, दिनांक १५ जून २०११, २५ जुले प्र.क्र.१९/पोल-३, दिनांक ०४ मार्च, २०१७ 
२०११ व २३ ऑक्टोबर २०१३ 

२. | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०६/ २९ | शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११७/ 
प्र.क्र.२२७/पोल-३, दिनांक २१ ऑगस्ट २००६ प्र.क्र.१९/पोल-३, दिनांक ०४ मार्च, २०१७ 

३. | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०९/ ३,३५६ | शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११७/ 
८३६/ प्र.क्र.३४०/पोल-३, दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ प्र.क्र.१९/पोल-३, दिनांक ०४ मार्च, २०१७ 

४. | सन १९६४ ते २०१० या कालावधीत निर्गमित केलेले ९,५५० | शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११७/ 
पदनिर्मितीचे ८० आदेश, दिनांक २७ Ute १९६४ ते प्र.क्र.१९/पोल-३, दिनांक ०४ मार्च, २०१७ 
३० जानेवारी २०१० (उपजिल्हाधिकारी यांची ०२ पदे नव्याने निर्माण 
गृ.वि.श्ा.नि.क्र.संकीर्ण-१०१७/प्र.क्र.५४३/पोल-११, झाली असल्याने, यावर्षी मुदतवाढ द्यावयाची 
दिनांक ८ मे,२०१७ (उपजिल्हाधिकारी यांची ०२ पदे) आहे) 

५. | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-अपीओ-३१११/ १,५०० | शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११७/ 
प्र.क्र.१०७(ब)/पुर्बा-२/पोल-३, दिनांक ४ मार्च २०१४ प्र.क्र.१९/पोल-३, दिनांक ०४ मार्च, २०१७ 

६. । गृ.वि.,शा.नि.क्र.ओपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७(आ)/पुर्बा- ०२ | नव्याने पदे निर्माण झाली असल्याने, यावर्षी 
२/पोल-३, दिनांक ४ मार्च २०१४ मुदतवाढ द्यावयाची आहे. 
गृ.वि., शा.नि.क्र.ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.८८/पोल-३, 
दिनांक ९ जानेवारी, २०१७ 
(कनिष्ठ स्थापत्य अभियंता यांची ०२ पदे) 

७. | गृ.वि.,शा.नि.क्र.ओपीओ-०३१५/प्र.क्र.११७/पोल-३, १८६ | नव्याने पदे निर्माण झाली असल्याने, यावर्षी 
दिनांक १७ मे, २०१७. मुदतवाढ द्यावयाची आहे. 

| - | १७१९१| 0 | 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११७/प्र.क्र.८३/पोल-३ 


2. 


आता पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील वर तक्त्यात नमूद 


केलेल्या एकूण १७,१९१ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०१७ ते दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१७ 
पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


3: 


8. 


१) सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त पदे वगळून उर्वरित पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच पदे 
ज्या कारणास्तव ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्याचे पालन करण्यात यावे. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १० 
सप्टेंबर २००१ आणि क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १९ ऑगस्ट 
२००४ नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन कार्यालयाचा सुधारित आकृतीबंध 
उच्चस्तरीय सचिव समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबतचा प्रस्ताव तात्काळ शासनास 
सादर करण्यात यावा. 

3) आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेताना शासनाच्या कार्यपद्धतीतील तंत्रज्ञानाचा वाढता 
वापर, काळानुरुप शासनाच्या मनुष्ययळात Jas व मनुष्यबळाचा परिणामकारक वापराची 
आवऱ्यकता या बाबींचा विचार करुन अनावश्‍यक पदे कमी करण्याचाही विचार करावा 

8) 


समितीसमोर ठेवून मान्यता घेण्याबाबत वित्त विभागाने संदर्भाधिन H.3 येथील दिनांक 3 ऑक्टोबर, os मान्यता घेण्याबाबत वित्त विभागाने संदर्भाधिन H.3 येथील दिनांक 3 ऑक्टोबर 


२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार सूचित केलेले आहे. आकृतीबंध निश्चित करावयाची कार्यवाही 


दिनांक 3१ डिसेंबर, २०१७ अखेर पर्यंत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, उपरोक्त 


यांच्या वेतन व भत्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित कार्यालयाची 
राहिल. 
५) गृह विभागाच्या क्र.सीटीई-३११५/प्र.क्र.२/पोल-३, दिनांक १६ जानेवारी २०१५ च्या पत्रातील 
माहितीसह मुदतवाढीचा एकच प्रस्ताव सादर करण्यात यावा 

यासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक “बी-१, २०५५-पोलीस, १०८ राज्य मुख्यालय पोलीस, (०२ 
शहर पोलीस (०२) (०१)-आस्थापना (२०५५००९७)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो 
सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/आपुक, दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०१७ 


अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११७/प्र.क्र.८३/पोल-३ 


वि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१०१०१७३८२९५१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
e Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 
Kailas A. यी 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 1labfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7 


bt b98a708cc03eb46cd241a604d42bb, cn=Kailas A. 
aikwa cee 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


प्रत, 

१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

3) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई . 

४) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


६) निवासी sear अधिकारी, मुंबई. 
७) वित्त विभाग (व्यय-७ / वित्तिय सुधारणा-१. 
८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


